सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत 
रुग्णालयांमध्ये पदव्युत्तर पदविका 
अभ्यासक्रमात विषय समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः मवैअ- २०१५/प्र.क्र.८५/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा:- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.मवैअ २०१५/प्र.क्र.८५/सेवा-३, 
दि.१७.०७.२०१५. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.मवैअ २०१५/प्र.क्र.८५/सेवा-३, 
दि.३०.०९.२०१५. 
3) मंत्रिमंडळ सचिव यांचे दि.१३.०१.२०२१ चे पृष्ठांकन: (मंत्रीमंडळ बैठक दिनांक ०६.०१.२०२१ 
विषय क्र.१०) 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत 
रुग्णालयामध्ये विशेषज्ञांची रिक्‍त असलेली पदे लक्षात घेऊन रुग्णांना विशेषज्ञांच्या सेवा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी कॉलेज ऑफ फिजीशियन आणि सर्जन्स (सीपीएस) संस्थेमार्फत चालविण्यात येणारे ८ 
पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सन २०१५-१६ या शौक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. तद्नंतर सदर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमामध्ये वाचा क्र. 2 येथील शासन 
निर्णयान्वये अ.क्र. ९ येथे “ट्रॉपिकल मेडिसीन व हेल्थ” हा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाचा नव्याने 
समावेश करण्यात आला होता. आता सदर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमामध्ये अ.क्र. १० येथे डी. ऑर्थो 
(D-Ortho.) या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाचा नव्याने समावेश करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत रुग्णालयांमध्ये कॉलेज ऑफ फिजीशियन आणि 
सर्जन्स या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमामध्ये वाचा क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये अ.क्र.९ येथे “"ट्रॉपिकळ मेडिसीन व हेल्थ” या विषयाचा पदव्युत्तर पदविका 
अभ्यासक्रमात केलेल्या समावेशानास शासनाची कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच “अ.क्र. Yo 
डी. औऑर्थो (D-Ortho.) या विषयाचा सदर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमामध्ये नव्याने समावेश करण्यास 
याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०१५/प्र.क्र.८५/सेवा-३ 


रः 


वाचा क्र. १ येथील दिनांक १७.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केळेले निकष सदर 


अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठीही लागू राहतील 


2: 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२९१४४८१८९६१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMESH DHARMA RATHOD 


a 
2.5.4.20=9d2847c085fbb527b4b95e7 1ae1457bfffcbb1147b4 
UMESH DHARMA ७ 702, oats 
MANTRALAYA,MUMBAI|, 
INumber=3667a98f6d3e5f0ed5652697d674c2eb05d85 


RATH O D 2dd34f87fda6a20696c80787981 PUBLIC HEALTH DEPT, 
-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, UMESH DHARMA 
RATHOD 
Date: 2021.02.02 15:32:48 +05'30' 


(डॉ. उमेश ध. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
मा. सभापती / मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
) मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
६) मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य, यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 
) 


डे 


AN 


मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य, यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१०)मा. विधानमंडळ संदस्य सर्व (विधान परिषद /विधानसभा) 
११) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई. 
१२) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
१३) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
१४) प्रधान सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
) 
) 
) 
) 
) 


SS 


2) 


१५) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) आयुक्त आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

१७ संचालक आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

१८)उपसंचालक आरोग्य सेवा परिमंडळ (सवी. 

१९) विभागीय आयुक्‍त महसूल (सवी. 


पृष्ठ ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०१५/प्र.क्र.८५/सेवा-३ 


२०) जिल्हाधिकारी (सवी. 
२१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सवी. 
२२)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२३)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
) 
) 
) 


२४)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
24) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
२६) निवडनस्ती (सेवा-३). 


पृष्ठ ३पैकी३ 


